समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक 
शिक्षण) कार्यक्रमासाठी Ad-hoc हप्त्याचा 
निधी (सर्वसाधारण हिस्सा) वितरीत 
करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जुले, २०२० 


वाचा :- 


१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 

३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७-२/२०२०-॥७-१२ 
(95९), दिनांक २७/०४/२०२० (दोन पत्रे) 

४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप 
सशिक्षा/लेखा-२/॥७-॥०० (Gen., SC, ST) निधी मागणी/२०२०-२१/११८९, 
दि.१८/०५/२०२० 

प्रस्तावना :- 


समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या 
हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २७/०४/२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये प्राथमिक शिक्षणासाठी केंद्र शासनाचा Ad-hoc हप्त्याचा आवर्ती (सर्वसाधारण हिस्सा) 
रु.८४,६४,८३,०००/- इतका निधी व माध्यमिक शिक्षणासाठी रु.१,००,१६,०००/- इतका निधी असा 
एकूण रु.८५,६४,९९,०००/- इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला आहे. सदर 
निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी प्राथमिक शिक्षणासाठी रु.५६,४३,२२,०००/- व माध्यमिक 
शिक्षणासाठी रु.६६,७७,३३३/- असा एकूण रु.५७,०९,९९,३३३/- इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील 
पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/अर्थोपाय, दि.१८/०५/२०२० अन्वये 
केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 
त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. . सन २०१९-२० मध्ये RTE 
अंतर्गत २५% प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती व शिक्षक वेतनाची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडे न करण्यात 
आल्यामुळे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अनुदान उपक्रमनिहाय वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय- 


केद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षणासाठी 
रू. १४१,०८,०५,०००/-(रूपये Val एकेचाळीस कोटी आठ लक्ष पाच हजार फक्त) व माध्यमिक 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस .डी-१ 
शिक्षणासाठी रू. १,६६,९३,३३३/- (रुपये एक कोटी सहासष्ठ लक्ष त्र्याणव हजार Gaz) तेहतीस 
wad) इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये मध्ये दर्शविल्यानुसार कार्यक्रमनिहाय खर्च 
करण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचाळक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी उपरोक्‍त विवरणपत्र 
अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कार्यक्रमनिहाय निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी व त्यांचे स्तरावर 
कार्यक्रमनिहाय खर्चामध्ये बदल करण्यात येवू नये. विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
कार्यक्रमनिहाय निधी खर्च होणार नसेल व त्यामध्ये काही सुधारणा अपेक्षित असेल तर विवरणपत्र ब 
मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे ३१ मार्च अखेर शिल्लक निधी, कार्यक्रमनिहाय झालेला प्रत्यक्ष खर्च व 
आव्यक निधी या माहितीसह सन २०२०-२१ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक, प्रकल्प 
मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेली योजना विचारात घेऊन मागणी प्रस्ताव राज्य शासनास 
सादर करावा व त्यापुढे मागणी प्रस्ताव सादर करताना प्रस्तावासोबत विवरणपत्र ब मधील 
माहितीसह प्रस्ताव सादर करावा. 


३. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी वितरीत करावयाची तरतूदीचा लेखाशिर्षनिहाय 
तपशील खालील प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रामणे सन २०२०-२१ या 
अर्थीक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंक वितरित तरतूद (रक्‍कम - रूपये) 
क्र. ल्पित 
तरतूद 


प्राथमिक शिक्षण माध्यमिक शिक्षण 


Es २ 3 ae 4 


"मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.९०० | ८४,६४,८३,०००/- | १,००,१६,०००/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक कोटी 
शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०१) 
समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर), (2202 129)" 


२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.५०० । ५६,४३,२२,०००/- ६६,७७,३३३/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक कोटी 
शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) 
समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर), (2202 1692)" 


एकूण १४१ 20८ ,04,000/- १ 9५६ 2९३ 2२३३/- 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
४. वित्त विभागाच्या दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या परिपत्रकात नमूद 
केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.२७/०४/२०२० रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२०-२१ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक 
शिक्षणाच्या चाळू योजनांच्या आवर्ती खर्चासाठी सोबत च्या विवरणपत्र अ नुसार खर्च करावा. RTE 
२५% Wear प्रतिपूर्ती पोटी राज्य शासनाने केलेल्या खर्चाची भरपाई यासाठी वितरित केलेले 
अनुदान राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करुन त्वरित करण्यात यावी. 


६. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या 
शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत 
करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 
यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१६०/अर्थोपाय, दि.१८/०५/२०२० व अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८९/व्यय-५, दि.१०/०६/२०२० 
अन्वये तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२७, दि.१७/०६/२०२० दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७१७१७४३४६६६२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 

SHANKARRA : 

OPAWAR_ = 
( राजेंद्र पवार) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


6976083 


प्रत, 


=O 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 


AD 


AN 


Cc 
wes 


nN ०८ 
२> <:-- <-- > > DU 


S 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग- १/एस.डी- १3 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१२) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


~~ द. 


१४) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 


समग्र शिक्षा कार्यक्रमाखाली प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अंतर्गत उपक्रमनिहाय मंजूर करण्यात येत असलेला निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा) 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१, दिनांक १७ जुलै, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र उपक्रम प्राथमिक माध्यमिक एकूण 
केद्र राज्य एकूण केद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा | एकूण केद्र राज्य एकूण 
हिस्सा हिस्सा हिस्सा हिस्सा 
1 2 3 4 5] i 71 | ae 10 11 
Strengthening of Existing Schools 1080 720 1800.00; 00] __00|____0.00_| 1080 720 1800.00 
Reimbursement towards expenditure for 1500 1000 2500.00 Co To बि | 1500 1000 2500.00 
25% of Admission 
Composite School Grant 3660 2440 6100.00 46.16 30.77333 | 76.93333 | 3706.16 | 2470.77333 | 6176.93333 
Academic support through 1500 1000 2500.00 12.00 08.00 20.00 1512 1008 2520 
BRC/URC/CRC 
Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya | 000 | | 000 | ।____ 0.00 | 12.00 08.00 20.00 12.00 08.00 20.00 
Provision for Children with Special 60.00 40.00 100.00 12.00 08.00 20.0 72.00 48.00 120.00 
Needs 
Introduction of Vocational Education at [4 Ee ze 18.00 12.00 30.00 18.00 12.00 30.00 
Secondary and higher 
Program Management 664.83 443.22 1108.05 100 | | «00 | ss 00 | 664.83 443.22 1108.05 
Total | 8464.83 | 5643.22) 14108.05 | 100.16 | 00.16 | 66.77333 | 166.93333 | 8564.99 | 5709.99333 | 14274.98333 
( राजेंद्र पवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


विवरणपत्र ब 
उपक्रमनिहाय खर्चाची मागणी दिनांकाअखेरची माहिती 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१, दिनांक १७ जुलै, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 
(रु. लाखात) 
अ.क्र. उपक्रम प्राथमिक माध्यमिक एकूण 
शि २ 3 8 4 

३१ मार्च अखेर शिल्लक निधी (मागिल वर्षाची) 

चालू वर्षात प्राप्त निधी 
[Sea] नवीन शाळा सुरु करणे / शाळांचे उच्चीकरण 
२ निवासी शाळा / वसतीगृहे 
३ Strengthening of Existing Schools 
8 विद्यार्थ्यांना वाहन व्यवस्था व Escort facility 
4 मोफत गणवेठा 
६ मोफत पाठ्यपुस्तके 
(9 Reimbursement towards expenditure for 24% of Admission 

शाळा बाह्य मुलांना विशेष प्रशिक्षण 
९ Media and community population 
fqo | ० गुणवत्ता विकास कार्यक्रम 
faa: _ | q शिक्षकांचे प्रशिक्षण 
१२ ग्रंथालय अनुदान 
१३ राष्ट्रीय / राज्य पातळीवर गुणवत्ता सर्वेक्षण 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


१४ Composite School Grant 
१५ राष्ट्रीय अविष्कार कार्यक्रम 
१६ आय.सी.टी. व डिजिटल नवीकरण 
१७ पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी सहाय्य 
१८ BRC/URC/CRC मार्फत शैक्षणिक सहाय्य 
१९ Teacher Salary 
२० Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 
२१ मुलींना स्व संरक्षणाचे प्रशिक्षण 
२२ मुलींच्या सक्षमीकरणाकरीता विशेष कार्यक्रम 
23 Provision for Children with Special Needs 
२5 Introduction of Vocational Education at Secondary and higher 
२५ क्रिडाव शारिरीक शिक्षण 
२६ Monitoring Information system 
२७ Program Management 
मागणी दिनांकाअखेर शिल्लक निधी 
एकूण 


प्रमाणित करण्यात येते कि, वरील माहिती खरी असून वस्तूस्थीतीवर आधारीत आहे. 


राज्य प्रकल्प संचालक, 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


